RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष १, अंक १७ ]] 


बुधवार , मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
वसई -विरार शहर महानगरपालिका 
सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ 

अधिसूचना 

क्रमांक वविशम /निवडणूक -२०१५ /नि.नि.अ./नियुक्ती/ १२ ९/ १५ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १४ ( २ ) अन्वये वसई -विरार शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ साठी 
नियुक्ती करण्यात आलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे नाव , कार्यालयीन हुद्दा, ते जेथे नामनिर्देशन पत्र स्वीकारतील, त्या कार्यालयाचा पत्ता 
व त्यांना नेमून दिलेले प्रभाग इत्यादीबाबतची अधिसूचना दिनांक २२ मे २०१५ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 
निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री . उमेश बिरारी व श्री . माधव पाटील यांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून केलेल्या नियुक्तीमध्ये खालीलप्रमाणे 
बदल करण्यात येत आहे : 


~ 


आता 


अ . क्र . 


बदली निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्यांचे नाव व हुद्दा 


निवडणूक निर्णय 
अधिकारी , यांना नेमून 


दिनांक २२ मे २०१५ च्या 

अधिसूचनेअन्वये नियुक्त 
करण्यात आलेल्या निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


निवडणूक निर्णय अधिकारी 
ज्या कार्यालयात नामनिर्देशन पत्र 
स्वीकारतील , त्या कार्यालयाचे 

नाव व पत्ता 

( ४ ) 


दिलेले प्रभाग 


( १ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ श्री . उमेश बिरारी, 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 


जि . पालघर . 


२ श्री . माधव पाटील, 

उप जिल्हाधिकारी तथा 
प्रादेशिक अधिकारी , 
एम.आय.डी.सी., ठाणे . 


श्री . दादाराव दातकर , 
उप विभागीय अधिकारी, 
वसई. 
श्रीमती शारदा पोवार , 
उप जिल्हाधिकारी तथा 
प्रादेशिक अधिकारी, 
एम.आय.डी.सी. , ठाणे-१. 


व.वि.श.महानगरपालिका प्रभाग १, २ , ५ , ६ , ७ , ८ , ९ , 
समिती ब कार्यालय , पेल्हार १०, ४३, ७४, ७५ 
( पहिला मजला) . 

( एकूण ११) 
व.वि.श.महानगरपालिका, जलतरण २६ , २७ , ३७, ३८ , ३९ , 
तलाव , फुलपाडा इमारत , ४७, ४ ९ , ५० , ५१, 
पहिला मजला ( उत्तर बाजू ) , ५२, ५४ , ६२ 
विरार पूर्व. 

( एकूण १२ ) 


वसई-विरार शहर महानगरपालिका, 
दिनांक २७ मे २०१५ . 


गोविंद राठोड , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका . 


भाग दोन - ३४-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


